“सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील१२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत. 

महालक्ष्मी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी लि., 
कडेपूर, जि. सांगली." 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२७/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जूले, २०२१ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रहञा-५, दि.१० मे, २०१६. 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२७/टेक्स-१ (आ), 
दि.३०.०३.२०१९. 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२७/टेक्स-१ (आ), 
दि.०४.१२.२०२०. 

8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/१६७५/२०२१, दि.१९.०३.२०२१. 

५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या. ६(१)/सूतगि/२६२६/२०२१, दि.०८.०६.२०२१. 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
/ रा. स. वि. नि. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी 
देण्यात आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. 
ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, 
STA सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. सदर झासन निर्णयास अनुसरुन या 
सूतगिरणीस झासन निर्णय दि.३०.०३.२०१९ अन्वये, दि.०१.०७.२०१८ ते दि.३१.०३.२०१९ या 
कालावधीसाठी रु.५०,५४,५१२/- इतके व्याज व झासन निर्णय दि.०४.१२.२०२० अन्वये, 
दि.०१.०४.२०१९ ते दि.३१.०३.२०२० या कालावधीसाठी रु.६२,६३,७४९/- इतके व्याज यापूर्वी 
वितरीत करण्यात आलेले आहे. 

सदर शासन निर्णयास अनुसरुन महालक्ष्मी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी लि., कडेपूर, 
जि. सांगली या सूतगिरणीने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, शाखा मिरज रोड, 
जि.सांगली या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे घेतलेल्या रु.६०४.८० लाख कर्जावरील १२% 
प्रमाणे दि.०१.०४.२०२० ते दि.३१.०३.२०२१ या कालावधीतील अनुज्ञेय रु.४७,९५,९७८/- व्याजाचे 
प्रदान सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, शाखा मिरज रोड, जि. सांगली या बँकेस 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


TS & पैळी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२७/टेक्स-१ (अ) 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन 
खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या महालक्ष्मी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी लि., कडेपूर, जि. 
सांगली या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.५ 
मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या 
सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


सूतगिरणीचे नाव | चात्यांची | बिनव्याजी कर्ज चात्यांच्या १२% पर्यंतच्या । ज्या खात्यात 
संख्या | घेतले होते काय? प्रमाणात व्याजाची रक्‍कम व व्याजाची 
असल्यास त्याची | कोणत्या वित्तीय | व्याजाचा कालावधी | रक्‍कम जमा 
परतफेड केली | संस्थेकडून / करावयाची 
आहे का? रा.स. वि. नि. त्याचा तपशील 
कडून किती 
कर्ज घेतले 
आहे? व 
व्याजाचा दर 
शिक शा २ ३ ae षु & 
Mahalakshmi २०१६० होय. रु.६०४.८० qi: Sangali District 
Magaswargiya रु.१९८.६० लाख | लाख. | रु.३७,२२,२५२/-. | Central Co- 
Sahakari इतकी संपूर्ण operative Bank 
Sootgirni इतकी संपूर्ण (दि.०१.०४.२०२० Branch - 
Maryadit, रक्‍कम परतफेड | सांगली जिल्हा ते Sangali. 
ee Dist. केली आहे. । मध्यवर्ती दि.३१.१२.२०२०) 
i सहकारी बँक, 111. 
सांगली. २.रु.१०,७३,७२६/- | IFSC Code - 
(f&.09.09.2029 | IBKL0487SDC 
व्याज दर - ते 
१२% दि.३१.०३.२०२१) 
(रुपये सत्तेचाळीस लाख पंच्यानवे हजार नऊऱी अठ्याहत्तर फक्त) | रु.४७,९५,९७८/ 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- 
अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे - 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- २०४९ २५५१या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक 

वर्षात रु.२०००.०० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. 

2) मंजूर निधी -२०४९ २५५१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात रु.२०००.०० 
लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित स्वरूपाची आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - 
लागू नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाश्ीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२७/टेक्स-१ (अ) 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 
३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत RONAN व्याज, 
२००- देशांतर्गत SAL OMA व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (०२) (०६) 
वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ २५५१)” भारित, ४५-व्याज” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 
४. आयुक्त, THIN, नागपूर यांनी महालक्ष्मी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी लि., कडेपूर, 
जि. सांगली या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय 
होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाळ शासनास सादर करावा. 
५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.४७,९५,९७८/- इतकी रक्‍कम अधिदान व 
लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन उपरोक्त परिच्छेद-१ मधील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ मधील 
व्याजाची रक्कम स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या बँकेच्या खाते क्रमांकांमध्ये RTGS द्वारे वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करण्याकरीता श्रीम. शि. दि. गायकवाड, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), 
(४०००९) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त करुन 
घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 
७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथील दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णय नुसार विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे 
Cs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७३०१६३७१८११०२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 

Sakharam Dina टण ण ळा 


t=Mahar: 


2.5.4.20=34e795101cfc08377272f409bc9348c5d84ec89bc33bd49b 
harat 7 1e896a5e56b2, cn-Saknoram Dina Kha 


Date: 2021.07.30 16:43:32 +05'30' 


(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१९/प्र.क्र.२७/टेक्स-१ (अ) 


४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) 

) 


८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अ. स. (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सांगली. 

१२) कार्यकारी संचालक, महालक्ष्मी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणी लि., कडेपूर, जि. सांगली. 
१३) का.अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती). 

१४) निवडनस्ती (टेक्स१ अ/ टेक्स १ब) 


